मंत्रालयीन विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाचे कार्यालय यामधील सहायक कक्ष 
अधिकाऱ्यांसाठी सन २०१९ मधील सेवाप्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परीक्षा आयोजित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप्र २०१ ९/प्र.क्र.९/का-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०४ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-२०१९/प्र.क्र.९/का.१७, दि. २१ जून, २०१९ 
२) शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-२०१९/प्र.क्र.१/का.१७, दि. २३ जुले, २०१९ 


शासन परिपत्रक - 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील सहायक कक्ष 
अधिकाऱ्यांसाठी, सहायक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा नियम, १९७७ व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या 
सुधारणांनुसार परीक्षा आयोजित करण्यात येते. अनुषंगाने मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यामधील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांसाठी सन २०१९ मधील सेवाप्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परीक्षा दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ आणि २१ सप्टेंबर, २०१९ (शुक्रवार-शनिवार) या कालावधीत 
थशासत्र महाविद्यालय, बी मुंब K 


येत आहे. 

२. मंत्रालयीन विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालयांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या 
आधारे सदर परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिलेल्या उमेदवारांची नावे, विभाग व त्यांचे आसन क्रमांक 
इत्यादी माहिती परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविली आहे. मागील वर्षातील गुणांनुसार संबंधित विषयांमध्ये 
सूट मिळालेल्या उमेदवारांची नावे परिशिष्ट “ब” मध्ये आणि परीक्षेचे स्थळ व वेळापत्रक इत्यादी माहिती 
परिशिष्ट “क ”_ मध्ये दर्शविण्यात आली आहे. उमेदवारांना परीक्षेसाठी दिलेल्या महत्वाच्या सूचना 
परिशिष्ट “ड” मध्ये नमूद केल्या असून सदरहू परिशिष्टे सोबत जोडली आहेत. 

३. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यांना विनंती करण्यात 
येते की, त्यांनी सदर परिपत्रक परीक्षेला प्रवेशा दिलेल्या सर्व उमेदवारांच्या निदर्शनास आणून त्याबाबतची 
नोंद आपल्या विभागाच्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. 

४. सोबतच्या परिशिष्ट “क” मध्ये (*) असे चिन्हांकन केलेल्या विषयांची अधिकृत शासकीय मूळ 
पुस्तके अथवा विभागाच्या आस्थापना अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन दिलेल्या संबंधित अधिकृत शासकीय 
पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रती परीक्षेच्या वेळी वापरण्यास परवानगी राहील. मात्र अशा विहित केलेल्या 
पुस्तकांमध्ये अन्य कोणतेही लिखाण केलेले नसावे. याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही साहित्य/टिप्पण्या 
इत्यादी परीक्षेच्या वेळी वापरता येणार नाहीत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप्र २०१९/प्र.क्र.९/का-१७ 


५. सोबतच्या परिशिष्ट-“अ” आणि “ब” मधील तपशिलामध्ये कोणत्याही प्रकारची त्रुटी असल्यास 
संबंधित उमेदवारांनी त्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागास दि. १२ सप्टेंबर, २०१९ पूर्वी लेखी स्वरुपात 
अवगत करावे. 
६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०९०५१२१४३६३६०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rajendra : 
Pandurang Wagh sz 


b1868a49b87 19e27d3453044671a8ceddb 
(03e6b 1bd92bd, cn=Rajendra Pandurang 


(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ( पत्राने ) 
२. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप्र २०१९/प्र.क्र.९/का-१७ 


(झासन परिपत्रक क्रमांक: सेप्रप-२०१९/प्र.क्र.९/का-१७, दिनांक ०४ सप्टेंबर,२०१९ सोबतचे सहपत्र) 
सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा २०१९ साठी प्रवेशा देण्यात आलेल्या उमेदवारांचा 


तपशील. 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 

| 4 | श्रीमती भाग्यश्री गंगाधर अनपलवार | गृहनिर्माण विभाग 
२ | at. रोहित रविद्र आहेर उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
३ श्री. दिगंबर काशीनाथ आधुरे नगर विकास विभाग 
४ श्री. अजिक्य अशोक आजगेकर सामान्य प्रशासन विभाग 
५ श्रीमती माधुरी व्यंकटराव आकुलवार | जलसंपदा विभाग 
६ श्रीमती सारिका अरविद भोसले सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
9 श्री. fads बाबासाहेब बडे अल्पसंख्याक विकास विभाग 

श्रीमती वेशाली ना. भोयल्लू गृह विभाग 
९ श्री. राहुल आनंदराव भंडळकर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
| do श्री. दिने किसन बैसाणे कृषि व पदुम विभाग 
pad q | Sit. गणेश LAST बच्छाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१२ | श्रीमती स्मिता प्रियदर्शान भालेराव  । नियोजन विभाग 
१३  । श्रीमती मिनल सुर्यकांत भगत जलसंपदा विभाग 
१४ | attach सुचिता सुरेश भुसारे आदिवासी विकास विभाग 
१५ | aL. तुलाराम फाल्गून बटराखाये सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१६ । श्री. लक्ष्मण विष्णु बेणके विधि व न्याय विभाग 
१७ । श्री. अभिजीत कुंडलिक चव्हाण कृषि व पदुम विभाग 
१८ | श्री. प्रितम प्रकाश चौगुले विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग 
१९ | श्री. सुरेश चरण चव्हाण उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
२० _ | ait. राजेंद्र त्रिबकराव चांदगुडे विधि व न्याय विभाग 
२१ | ait. भुजंग बाबुराव चिताकोटे कृषि व पदुम विभाग 
२२ | Sit. अमोल अनंतराव चव्हाण उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
२३ | श्री. विरेंद्र श्रीहरी चौधरी गृह विभाग 
२४ श्री. प्रविण आनंदा देसाई महसूल व वन विभाग 
२५ श्री. योगानंद बाबुराव देऊळगांवकर =| गृह विभाग 
२६ | at. चंद्रदिप मधुकर gals कृषि व पदुम विभाग 
२७ श्री. प्रसाद संजय ढगे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
२८ | श्रीमती कांचनमाळा हेमंत डोईफोडे । सामान्य प्रशासन विभाग 
२९ श्रीमती उर्मिला संतोष धावणे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप्र २०१९/प्र.क्र.९/का-१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
३० _ | at. सचिन विजयराव ढोले शालेय शिक्षण व rst विभाग 
39 श्री. अतुल भिमराव धनविजय अल्पसंख्याक विकास विभाग 
३२ श्री. WaT महादेव ढेरे गृह विभाग 
३३ श्री. संदिप रामदास दवणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
३४ | श्रीमती मनिषा भालचंद्र दुनबळे कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
३५  । श्री. आकाशा राजाराम दहाडदे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
३६ | adh माया कुंडलीक एडके सामान्य प्रशासन विभाग 
३७ । श्रीमती सविता मनोज घोगले महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


३८ | श्रीमती कविता शंकर गायकवाड पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
३९ | श्रीमती संगीता अशोक गायकवाड  । वित्त विभाग 


४० | श्री. जगन्नाथ समाधान गाढवे महसूल व वन विभाग 

४१ | श्री. निळकंठ गणपत गव्हाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

४२ | श्रीमती प्रतिभा नारायण गोरडे नगर विकास विभाग 

४३ | श्री. सचिन संभाजी घोगरे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

४४ | श्रीमती मिनल उत्तम गोरड सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 

84 श्री. शैलेश ईश्वरदत्त गजरे विधि व न्याय विभाग 

४६ | श्रीमती स्नेहा लक्ष्मण गडदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

४७ श्री. दत्तात्रय केलास गिरी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

४८ | श्रीमती दे. हे. गोसावी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

४९ | श्री. गणेश दत्ताप्पा गांजरे आदिवासी विकास विभाग 

go | श्री. अजय तुकाराम हुले वित्त विभाग 

५१ | श्री. चंद्रवदन सहदेवराव हगवणे नगर विकास विभाग 

५२ | श्री. माधव जनार्धन इंद्राळे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
५३ श्री. राहुल Har इथापे नगर विकास विभाग 

५४ | श्री. विलास रामचंद्र इंदुलकर सामान्य प्रशासन विभाग 

५५ श्री. पंडीत चंद्रकांत इमडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

५६ | श्री. निलेश गणेश जाधव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
५७ श्रीमती स्नेहल लक्ष्मण जाधव वित्त विभाग 


५८ | श्रीमती सुचिता बाळासाहेब जगताप | नगर विकास विभाग 
५९ | श्रीमती आश्विनी सदाशिव जिरगे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


६० | श्रीमती संजना PASAT जाधव सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
६१ | श्री. निलेश मुमुटराव जाधव सामान्य प्रशासन विभाग 
६२ | SY. भाग्येश लक्ष्मण जावळे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप्र २०१९/प्र.क्र.९/का-१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
६३ | a. शेखर तुकाराम जाधव सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
६४ | at. संजय सू. जोशी नगर विकास विभाग 
६५ श्रीमती दिपा संदेश जाधव विधि व न्याय विभाग 
६६ | at. चेतन्य बजरंग कोष्टी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
६७ । श्रीमती कविता गोविदराव कापसे वित्त विभाग 
६८ | al. राहुल हिम्मत क्षिरसागर मृद व जलसंधारण विभाग 
६९ श्री. प्रशांत चंद्रकांत कीर महसूल व वन विभाग 
७० | श्री. विजय प्रल्हाद खोडेवाड अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
७१ श्री. गणेश भिवाजी कसरे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
७२ श्रीमती सिध्दी सुधीर कीर जलसंपदा विभाग 
७३ | ail. अशोक गोविंद काटे वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
७४ | श्रीमती रेश्मा सुरेश खांडेकर महसूल व वन विभाग 
७५ | ait. अभिजीत प्रल्हाद कांबळे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
७६ । श्रीमती प्रिया विनायक कुलकर्णी सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
७७ । श्री. राजशेखर काशीनाथ कळसगोडे | वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
७८ । श्री. साईनाथ जांबुवंतराव खवास सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
७९ | श्री. सचिन भिमराव काळभोर विधि व न्याय विभाग 
८० _ श्रीमती सुषमा नविंद्र कांबरे मृद व जलसंधारण विभाग 
८१ _ | ait. पवन लिलाधर कुटे ग्रामविकास विभाग 
८२ | श्री. योगेश काशिराम कदम कृषि व पदुम विभाग 
८३ श्री. सतिश संजय कदम सामान्य प्रशासन विभाग 
८४ श्रीमती प्राची विनायक कर्णे वैद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
Cy श्री. सचिन अंकुठाराव कदम विधि व न्याय विभाग 
८६ | ait. निखिल पुरुषोत्तम कान्हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
८७ | श्रीमती स्नेहल संजय लाड ग्रामविकास विभाग 
८८ | श्रीमती पुजा गणेड लांजेकर उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
८९ | al. हेमंत शरदराव लेदाडे महसूल व वन विभाग 
९० श्रीमती श्रुती सुभाष लोखंडे आदिवासी विकास विभाग 
९१ श्रीमती अनुराधा ह. मोरे वित्त विभाग 
९२ श्रीमती आरती जयवंत मेहेर विधि व न्याय विभाग 
९३ श्री. कोशिक रामचंद्र मोरे महसूल व वन विभाग 
९४ श्री. वैभव नंदकिझारे माळी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
९५ | श्री. सुनिल राजुलाल माळी ग्रामविकास विभाग 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप्र २०१९/प्र.क्र.९/का-१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
९६ | St. संजय राजाराम मिठबांवकर सामान्य प्रशासन विभाग 
९७ | श्री. महेश अंबक्रषी माळी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
९८ | श्रीमती शितल अरविंद महाले जलसंपदा विभाग 
९९ श्री. सचिन सुधाकर मांजरेकर वित्त विभाग 
१०० | श्री. ईश्वर बाबुराव मस्कले विधि व न्याय विभाग 
| 909 श्री. जनार्दन गोपीनाथ नार्वेकर सामान्य प्रशासन विभाग 
१०२ | श्री. कपिल दिलीप निकम पर्यावरण विभाग 
१०३ | श्री. सचिन सुनिल नागवडे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
१०४ | श्रीमती अदिती अनिल नाडकर्णी गृह विभाग 
१०५ | श्रीमती अर्चना बापूसो निकम महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग 
१०६ | डॉ. पवन विलास नेलॅकर सामान्य प्रशासन विभाग 
१०७ श्री. संतोष विठ्ठल नाईकनवरे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
१०८ | श्री. किशोर बळीराम ननवरे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१०९ | a. मुकुंद नरहरी निकम गृह विभाग 
| ado | qo | श्री. विश्वेश्वर दत्तात्रय नकाते महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१११ | श्रीमती शीतल राघवेंद्र नाईक सामान्य प्रशासन विभाग 
११२ | श्रीमती प्रियंका नारायण पोळ विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग 
११३ | श्रीमती मयुरी रामचंद्र पवार विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग 
११४ श्री. सुभाष सदाशिव पाटील वित्त विभाग 
११५ | श्रीमती पौर्णिमा पोपट पोमण सामान्य प्रशासन विभाग 
११६ | श्रीमती प्रियांका प्रकाह पाटील अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
११७ | श्री. स्वप्निल दत्ताजी पोळ मृद व जलसंधारण विभाग 
११८ | श्री. संदिप भारत पाटील महसूल व वन विभाग 
११९ | श्री. अमृता अजय पाटील वित्त विभाग 
१२० श्री. रामानंद हिरा पाडवी गुह विभाग 
१२१ | al. प्रसाद सदानंद पवार जलसंपदा विभाग 
१२२ | al. रामचंद्र वसंत पाटील शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
१२३ | श्री. संगप्पा प्रभुदेवा परीट गृह विभाग 
१२४ | श्री. नितीन बंकटराव पोपळे सामान्य प्रशासन विभाग 
१२५ | श्री. अजय गणेडाराव पवार गुह विभाग 
१२६ | श्रीमती मनिषा मदनसिह परदेशी विधि व न्याय विभाग 
१२७ श्री. श्रीकांत सु. पवार महिला व बाल विकास विभाग 
१२८ | श्री. अमोल शिवाजी पवार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप्र २०१९/प्र.क्र.९/का-१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
928 श्रीमती कविता मधुकर पेडणेकर सामान्य प्रशासन विभाग 
१३० | श्रीमती जयश्री विठ्ठल पवनीकर सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
939 श्री. देवेद्र सिताराम पवार गृह विभाग 
१३२ श्रीमती आश्विनी अर्जुन पोतलवाड  । उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
933 श्री. अभय धर्मा पवार कृषि व पदुम विभाग 
१३४ | श्री. प्रशांत बा. पाटील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
934 श्री. शरद सिताराम पवार महसूल व वन विभाग 
१३६ | श्री. ग्यानदेव माणिक पवार कृषि व पदुम विभाग 
१३७ | ait. विनोद धेनू राठोड उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१३८ | श्रीमती संपदा कमलाकर राणे आदिवासी विकास विभाग 
१३९ | श्रीमती वेदिका रमेश राठोड सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
१४० | श्री. गजानन अरुण सपकाळे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१४१ | श्रीमती अनघा अनंत सावंत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१४२ | श्रीमती आश्विनी wert सोळंकी जलसंपदा विभाग 
१४३ श्री. विश्वास पुंडलिकराव शिरसाट । शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
१४४ | श्री. अच्युत गणेश शिधये उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१४५ श्री. लक्ष्मीकांत वसंत सावंत सामान्य प्रशासन विभाग 
१४६ | श्रीमती काजल शिरीष साळसकर  । कृषि व पदुम विभाग 
१४७ | श्री. वहाजोद्दिन वलीयोद्दिन शोख जलसंपदा विभाग 
१४८ | श्री. भुषण दिलीप सोळंकी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१४९ श्री. अविनाश तुकाराम सकपाळ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१५० | श्रीमती अमृता अशोक सुतार कृषि व पदुम विभाग 
१५१ | श्री. अजित अवधूत शिदे सामान्य प्रशासन विभाग 
१५२ | श्री. राहुल जयवंत सुर्यवंशी गुह विभाग 
१५३ । श्रीमती मनिषा मंगेश सावंत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
१५४ | श्रीमती रेणुका गुंडप्पा सक्रेवार वित्त विभाग 
१५५ | श्री. अरुणकुमार वसंतराव सुरडकर | उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
१५६ | श्री. संदेश भागूराम सकपाळ गृह विभाग 
१५७ | श्री. गिरीष गणपत सुर्वे सामान्य प्रशासन विभाग 
१५८ | श्री. मारोती कोंडीबा सुरवसे नगर विकास विभाग 
१५९ श्री. रविंद्र बा. थोरात महसूल व वन विभाग 
१६० | श्रीमती प्राजक्ता अशोक टाव्हरे गृह विभाग 
१६१ । श्रीमती सो.मं. तामोरे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप्र २०१९/प्र.क्र.९/का-१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
१६२ | श्री. राजेश भगवान विचारे गृहनिर्माण विभाग 
963 श्री. अभिषेक माणिकराव वसू सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१६४ । श्रीमती सुषमा मोहन वाघ कृषि व पदुम विभाग 
१६५ | श्री. आरशेवार START वडेला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१६६ | श्री. रोनक बाबासाहेब विश्वासे आदिवासी विकास विभाग 
१६७ | श्री. अजय भानुदास वाघमारे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१६८ | श्री. योगेश शिवाजी येलमार कृषि व पदुम विभाग 
१६९ श्री. अर्जुन तुकाराम झंजे गृहनिर्माण विभाग 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप्र २०१९/प्र.क्र.९/का-१७ 


(शासन परिपत्रक क्रमांक - सेप्रप्र-२०१९/प्र.क्र.१/का.१७, दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०१९ चे सहपत्र.) 


परिशिष्ट“ब” ब” 


मागील सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेस बसून ज्या विषयात सूट मिळाली आहे अशा उमेदवारांची नावे 


व इतर तपशील 
मागील | सहायक कक्ष अधिकाऱ्याचे नाव कार्यालय/विभागाचे नाव पेपर | पेपर | पेपर | पेपर 
परीक्षेचा क्र.१ क्र.२ क्र.३ | क्र.४ 
आसन 
क्रमांक 
२७ | श्रीमती उमिला संतोष धावणे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभाग | - | सूट | - | सूट 
८५ | श्रीमती मनिषा मंगेश सावंत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यविभाग | - | सूट | - | सूट 
५० | श्री. अशोक गोविद काटे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्येविभाग | - | सूट | सूट | सूट 
७० | श्रीमती आश्विनी अर्जुन पोतलवाड | उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग सूट | सूट | - | सूट 
३६ । श्री. दत्तात्रय केलास गिरी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग |- | सूट | - | सूट 
६६ । श्री. किशोर बळीराम ननवरे सार्वजनिक आरोग्य विभाग सूट | - | सूट | - | 
४६ | श्री. शेखर तुकाराम जाधव सार्वजनिक आरोग्य विभाग सुंठ | सुट | - | € 
२३ | श्री. सचिन विजयराव ढोले शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग |- | सूट| - | सूट 
३१ | श्री. अतुल भिमराव धनविजय अल्पसंख्याक विकास विभाग “| शुद | - | € 
१५ | श्री. रविंद्र बाबासाहेब बडे अल्पसंख्याक विकास विभाग lie 4 | - | शिक Ye 
५७(२०१६) | श्री. अजय तुकाराम हुले वित्त विभाग | - | | - | | - | Ye 
१४० (2094) | Mc रेणुका गुंडप्पा सक्रेवार वित्त विभाग | -__| Ye P= ac 
५६ | श्रीमती पुजा गणेश लांजेकर उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग [-_|-_ | - | सूट 
९० श्री. अरुणकुमार वसंतराव सुरडकर | उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग | - | qe | - | | - | 
83 श्री. चंद्रवदन सहदेवराव हगवणे | नगर विकास विभाग | सुट | 5. | € 
९३ | श्री. राहुल जयवंत सुर्यवंशी गृह विभाग सूट | सूट | - | सूट 
१३ | श्रीमती वैशाली ना. भोयल्लू गृह विभाग |- | सूट | सुटं | सूटं 
९७ | it. संदेश भागूराम सकपाळ गृह विभाग |- | सूट| - | सूट 
२९ | श्री. संदिप रामदास दवणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग |- | सूट | - | सूट 
३२ _ | atl. निळकंठ गणपत गव्हाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सूट | सूट | सूट | - | 
४७ श्री. प्रशांत बा. पाटील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग |- | सूट | - | सूट 
४४ | at. पंडीत चंद्रकांत इमडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सूट | - | सूट | - | 
६३ श्री. विश्वेश्वर दत्तात्रय नकाते महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | - | | - | ac | - | 
१०१ | श्री. आरशोवार ओमप्रकाड वडेला | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | - | सूट | - | - | 
१२ | श्रीमती स्मिता प्रियदर्शन भालेराव | नियोजन विभाग |- | सूट | - | सूट 
yo | ait. हेमंत शरदराव Sars महसूल व वन विभाग सुल | w[- | सूट 
६८ | श्रीमती शीतल राघवेंद्र नाईक सामान्य प्रशासन विभाग | - | सूट | सूट. | सूट 
९४ श्री. गिरीष गणपत सुर्व सामान्य प्रशासन विभाग सूट | सूट | - | सूट 
३ श्रीमती माधुरी व्यंकटराव आकुलवार | जलसंपदा विभाग सूट | सूट | सूट | - | 
९ | श्रीमती मिनल सुर्यकांत भगत जलसंपदा विभाग ।_-__| सूट | सूट | सूट 
८२ _ | at. ग्यानदेव माणिक पवार कृषिव पुदम सूट | सूट | - | सूट 
६१ | श्रीमती आरती जयवंत मेहेर विधि व न्याय विभाग | - | ac | - | सूट 
५८ | श्री. ईश्वर बाबुराव मस्कले विधि व न्याय विभाग सूट | सूट 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप्र २०१९/प्र.क्र.९/का-१७ 


मागील | सहायक कक्ष अधिकाऱ्याचे नाव कार्यालय/विभागाचे नाव पेपर । पेपर | पेपर | पेपर 
परीक्षेचा क्र.१ ।क्र.२ |क्र.३ | क्र.४ 
आसन 
क्रमांक 
६२ (२०१७ | श्रीमती दिपा संदेश जाधव विधि व न्याय विभाग we} - | - | - | 
१६६ (२०१७ | श्रीमती सुचिता सुरेश भुसारे आदिवासी विकास विभाग |- | - | सूट | सूट 
८३ | श्रीमती संपदा कमलाकर राणे आदिवासी विकास विभाग सूट | - | सूट | - | 
१० | al. तुलाराम फाल्गून बटराखाये | सार्वजनिक बांधकाम विभाग सूट | सूट | - | सूट 
१६० (२०१७) | श्री. मारोती कोंडीबा सुरवसे नगर विकास विभाग [-_|-_|-_ | सूट 
३० _ श्रीमती मनिषा भालचंद्र दुनबळे । कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग | सूट | सूट | -__| Ye 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप्र २०१९/प्र.क्र.९/का-१७ 


परिशिष्ट- "क 


(शासन परिपत्रक क्रमांक - सेप्रप्र-२०१९/प्र.क्र.९/१७, दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०१९ चे सहपत्र. ) 
सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा, २०१९ 
परीक्षा वेळापत्रक/परीक्षेच्या वेळी वापरावयाच्या पुस्तकांचा तपशिल. 
परीक्षेचे ठिकाण :- सिडनहँम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, बी रोड, चर्चगेट, मुंबई yoo ०२०. 


परीक्षेचे वेळापत्रक 


वेळ प्रश्नपत्रिका व भाग क्रमांक विषय 


१ २ 3 


शुक्रवार, दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ 


प्रश्नपत्रिका क्र.१ (भमाग-१ । * महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली. 


(पुस्तकांसह) * कार्यनियमावली अन्वये काढण्यात आलेले अनुदेश. 
सकाळी १०.३० * महाराष्ट्र विधानसभा नियम. 
ते * महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम. 
दुपारी १.३० प्रश्नपत्रिका क्र.१ (भाग-२ | * म.ना.से. (वर्तणूक) नियम, १९७९. 
(पुस्तकांसह) * म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९. 
मुंबई नागरी सेवा वर्गीकरण व सेवाभरती नियम. 
प्रश्नपत्रिका क्र.२ (भाग-१) शासनाच्या निरनिराळ्या विभागातील व मंत्रालयातील 

(पुस्तकांशिवाय) व जिल्हा पातळीवरील रचना. 


जनता, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याशी संबंध. 
शासनाची महत्वाची धोरणे आणि कल्याणकारी उपाययोजना. 


प्रश्नपत्रिका क्र.२ (भाग-२) कार्यालयीन कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका. 
दुपारी २.३० (पुस्तकांशिवाय) वार्षिक प्रशासन अहवाल. 
ते अत्यंत गुप्त बाबी आणि गोपनीय माहिती व कागदपत्रे याबाबत 
५.३० घ्यावयाची खबरदारी आणि त्यांची सुरक्षितता याबाबत नियम. 


(विभागीय सुरक्षाविषयक सुचनांची नियमपुस्तिका). 

पुराभिलेख जतन करणे. 

मा.संसद सदस्यांना आणि राज्य विधानमंडळ सदस्यांना 
महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये सौजन्यपूर्ण वागणूक 
देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना. 


शनिवार, दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१९ 


प्रश्नपत्रिका क्र.३ (भाग-१) । * महाराष्ट्र / मुंबई नागरी सेवा नियम. 


सकाळी १०.३० पुस्तकांसह] 
ते ( — 
gui 9.30 प्रश्नपत्रिका क्र.३(भाग-२) *अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका. 
न (पुस्तकांसह) * आकस्मिक खर्च नियमपुस्तिका. 
दुपारी २.३० प्रश्नपत्रिका क्र.४ टिप्पणी लेखन व मसुदा लेखन. 
ते (पुस्तकांशिवाय) 
५.३० 


(*) असे चिन्हांकन केलेल्या विषयांची अधिकृत शासकीय मुळ पुस्तके अथवा संबंधित विभागाच्या आस्थापना 
अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन दिलेल्या संबधित अधिकृत शासकीय पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रती परीक्षेच्या वेळी वापरण्यास 
परवानगी राहील. 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप्र २०१९/प्र.क्र.९/का-१७ 


URIS “Ss” 


(शासन परिपत्रक क्र. SAT - २०१९/प्र.क्र.९/का.१७, दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०१९ चे सहपत्र) 


१. उमेदवारांनी परीक्षा कालावधीत आपळे शासकीय ओळखपत्र सोबत ठेवणे आवश्‍यक आहे. 
2. परीक्षा सुरु होण्यापूर्वी ३० मिनिटे अगोदर उमेदवाराने परीक्षेच्या दालनामध्ये हजर रहावे. परीक्षा सुरु झाल्यानंतर 


कोणत्याही कारणास्तव विलंबाने येणाऱ्या उमेदवाराला अतिरिक्‍त वेळ दिला जाणार नाही अथवा सदर प्रश्नपत्रिकेची परीक्षा 
पुन्हा घेतली जाणार नाही. परीक्षा सुरु झाल्यावर अर्ध्या तासानंतर येणाऱ्या कोणत्याही उमेदवारास परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश दिला 
जाणार नाही. 

३. परीक्षेच्या वेळापत्रकानुसार प्रत्येक पेपर सुरु होण्याच्या वेळी घंटा वाजवण्यात येईल. तसेच पेपर संपण्यापूर्वी दहा 
मिनिटे अगोदर इशारा देणारी घंटा देण्यात येईल. 

8. उमेदवाराने स्वत:चे लिहिण्याचे साहित्य सोबत आणावे. उत्तरपत्रिका परीक्षेच्या दालनात उपलब्ध करुन देण्यात 
येतील. 

प. उत्तरपत्रिका लिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी उत्तरपत्रिकेच्या मुखपृष्ठावरील आवऱ्यक सर्व तपशील उमेदवारांनी 
अचूकपणे भरणे आवश्‍यक आहे. मुखपृष्ठाच्या मागील बाजूस उमेदवाराने कोणतेही लिखाण करु नये. उत्तरपत्रिकेच्या आतील 
पानांवर उमेदवाराने स्वत:चे नाव, आसन क्रमांक इत्यादी मजकूर लिहू नये. उत्तरपत्रिकेच्या कोणत्याही भागावर उमेदवारांने 
स्वाक्षरी करु नये. तसेच सही करणे किंवा ओळख पटवून देण्यासाठी काही विशिष्ट चिन्हांचा / खूणांचा निर्देशा करणे ही बाब 
आक्षेपार्ह समजण्यात येईल व अशा उमेदवाराविरुध्द गैरवर्तनाबद्दल कार्यवाही करण्यात येईल. 


६. उमेदवारांनी पुरवणीवर नाव/आसन क्रमांक/पुरवणी क्रमांक इत्यादी तपशील लिहू नये. तसेच स्वाक्षरी करु नये. 
छ. उमेदवाराने उत्तरपत्रिकेचे मुखपृष्ठ व त्याची मागील बाजू वगळून इतर सर्व पृष्ठांवरील दोन्ही बाजूस उत्तरे लिहावीत. 
८. उमेदवाराने प्रश्नपत्रिकेवर कोणतेही चिन्हांकन/लिखाण करु नये. 


९.  परिशिष्ट-ड मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे परीक्षेसाठी विहित केलली अधिकृत शासकीय पुस्तके / अधिनियम / नियम / 
शासन निर्णय त्या त्या पेपरच्या वेळी उमेदवारांना परीक्षा कक्षात वापरण्याची परवानगी राहील. विहित केलेली मुळ पुस्तके 
उपलब्ध नसल्यास, संबंधित विभागाच्या आस्थापना अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन दिलेल्या विहित पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रती 
परीक्षेच्या वेळी वापरण्यास परवानगी राहील. मात्र परीक्षेसाठी विहित केलेल्या पुस्तकांमध्ये अथवा पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रतींवर 
अथवा अधिनियम / नियम / शासन निर्णयाच्या प्रतीवर इतर कोणत्याही प्रकारचे लिखाण केलेले नसावे. 

१०. प्रश्नपत्रिका क्र. १, प्रश्नपत्रिका क्र. २ आणि प्रश्नपत्रिका क्र. 3 चे भाग-१ व भाग-२ हे स्वतंत्र उत्तरपत्रिकेवर सोडवावेत. 
११. उमेदवारांनी परीक्षा दालनात कोणत्याही प्रकारचे आक्षेपार्ह वर्तन करु नये. परीक्षेच्या वेळी आक्षेपार्ह वर्तन (कॉपी 
करणे/ बघून लिहिणे/ अन्य उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिकेतून अथवा त्यांच्याशी चर्चा करुन उत्तर लिहिणे इत्यादी ) करणाऱ्या 
उमेदवारांविरुध्द शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : परीक्षा-१०८९/प्र.क्र.२०/८९/सतरा, दिनांक २८ मे, १९९३ 
मधील तरतूदींनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

१२. उमेदवाराने परीक्षा संपण्यापूर्वी त्यांचा पेपर द्यावयाचा झाल्यास तो पर्यवेक्षकाकडेच द्यावा. 

१३. परीक्षा संपण्याच्या १० मिनिटे अगोदर उमेदवारांनी आपली उत्तरपत्रिका व पुरवणी एकत्र बांधून घ्यावी. 

१४. परीक्षा सुरु असताना आणि परीक्षा संपल्यानंतर पर्यवेक्षक अथवा समवेक्षक यांनी परवानगी दिल्याखेरीज जागा सोडू 
नये. 

१५. परीक्षेच्या दालनामध्ये धुम्रपानास सक्‍त मनाई आहे. 

१६. परीक्षा सुरु असताना उमेदवारांनी भ्रमणध्वनी (मोबाईल), पेजर इत्यादी सारखी कोणतीही इलेक्ट्रॉनीक उपकरणे 
जवळ बाळगू नयेत आणि त्यांचा वापर करु नये. 

१७. उमेदवारांनी वरील सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात व त्यांचे पालन करावे. 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


